एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या रेल्वे 
स्थानकांना जोडणा-या पादचारी पुलावर 
झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभुमीवर मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आरएलआय २०१७/प्र.क्र.२१०/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१८. 


संदर्भ : दिनांक ०३.१०.२०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना : 


एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या रेल्वे स्थानकांना जोडणा-या पादचारी पुलावर झालेली 
दुर्घटना लक्षात घेता, भविष्यात अशा स्वरुपाच्या घटना घडू नयेत, यासाठी रेल्वे स्थानके, पादचारी 
qo तसेच इतर संबंधित ठिकाणांच्या सुरक्षिततेबाबत आढावा घेणे तसेच नागरिकांच्या 
सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना सुचविणे यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात यावी, असा 
निर्णय दिनांक ०३.१०.२०१७ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


एल्फिन्स्टन रोड आणि परळ या रेल्वे स्थानकांना जोडणा-या पादचारी पुलावर झालेली 
दुर्घटना लक्षात घेता, भविष्यात अशा स्वरुपाच्या घटना घडू नयेत, यासाठी रेल्वे स्थानके, पादचारी 
qos तसेच इतर संबंधित ठिकाणांच्या सुरक्षिततेबाबत आढावा घेणे तसेच नागरिकांच्या 
सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना सुचविणे यासाठी खालीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात 


येत आहे. 


१) मा.मुख्यमंत्री - अध्यक्ष. 

२) श्री.विनोद तावडे - मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, 
मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ) व पालकमंत्री, मुंबई 
उपनगर जिल्हा. 

3) श्री.दिवाकर रावते, मा.मंत्री (परिवहन, खारभूमी विकास). 


2. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलआय २०१७/प्र.क्र.२१०/परिवहन-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०११९१२५११०५०२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kranti B. Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


ba ba Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
[| a al | रि a | 2.5.4.20=ff9761db1faa1460e27b4ede45ea06864712 
590bd05d7ff12b360f63975c0187, cn=Kranti B. Patil 
Date: 2018.01.19 12:56:26 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) श्री.विनोद तावडे - मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, 
मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ) व पालकमंत्री, मुंबई 
उपनगर जिल्हा. 

४) श्री.दिवाकर रावते, मा.मंत्री (परिवहन, खारभूमी विकास). 

५) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

७) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

) 
) 


८) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती (परिवहन-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


